कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान-वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस, 
ऊस) वार्षिक कृती  आराखडयाची 
सन २०१८-१९ मध्ये अंमलबजावणी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-अ, दि.२३/०५/२०१८. 


शुध्दीपत्रक:- 


सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक 


पिकांकरीता ( कापूस, ऊस) विकास कार्यक्रमासाठी रु.७९३.४० लाख एवढया रकमेचा वार्षिक कृती 


आराखडा वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता दर्उविण्यात आली आहे. 
सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद-२ मधीळ तक्‍त्याऐवजी खाळील dea समाविष्ट करण्यात यावा:- 


(द लाख) 
ae राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - केद्र व्या वला 
क्र. वाणिज्यिक पिके केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
fa. | . ।कापूस 292.93 989.22 348.44 
2. | we 263.23 १७५.४९ ४३८.७२ 
VHT] ४७५.९६ ३१७.३१ ७९३.२७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-ओ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२१११२०४२२२०१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1 Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 

Shrikant (ea es ila 

And ADF Depai it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOf 
C h an d ra ka nt ffaa62085c34dbebtd&c, 

serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3 

a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant 
Andge = 

Date: 2018.08.21 11:24:01 +05'30' 

ff आंडगे) 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


